"डिजिटल इंडिया" या योजनेअंतर्गत "Ground based 
tower and Hoisting of equipment" या 
प्रयोजनासाठी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) 
यांना मंजूर करण्यात आलेल्या/करावयाच्या गावांमध्ये 
टॉवर उभारणीच्या प्रयोजनासाठी लागणारी २०० चौ.मी. 
जागेकरीता मोजणी फी आकारणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६०/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जून, २०२३. 
वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र.जमीन-२०२२/प्र.क्र.१८८/ज-१, दिनांक २९/११/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

इंटरनेट सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील एकूण २३८६ गावांमध्ये ४७ सर्व्हीसेसच्या सेवा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत योजना राबविण्यात येत असून उक्त प्रयोजनासाठी गावोगावी 
इंटरनेटच्या सुविधा पोहचण्यासंदर्भात “डिजीटल इंडिया” बाबतच्या मा. पंतप्रधान महोदयांच्या 
दुरद्ृष्टीनुसार सदर कार्यक्रम राबविणे कामी दि. २७ जुलै २०२२ रोजी मा. पंतप्रधान महोदयांच्या 
अध्यक्षतेखाली दि.२७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयास अनुलक्षून मुख्य 
महाप्रबंधक, BSNL यांच्या दि. १६ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रास अनुसरून संदर्भाधीन दिनांक २९/११/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्रातील दूरक्षेत्रातील (remote villages) २३८६ विशिष्ट गावांमध्ये 
"Ground based tower and Hoisting of equipment" या प्रयोजनासाठी २०० चौ.मी. जागा ही विना 
मोबदला उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) या केंद्र 
शासनाच्या संस्थेस दुरक्षेत्रातील गावांमध्ये दुरसंचार व इंटरनेट सुविधा पुरविणे या प्रयोजनासाठी मागणी 
केलेल्या गावांमध्ये GROUND BASED TOWER AND HOISTING EQUIPMENT करीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या २३८६ या विशिष्ट गावांमध्ये टॉवर उभारणीच्या प्रयोजनासाठी लागणारी २०० चौ.मी. जागेची 
मोजणी तसेच, यापुढे देखील या प्रयोजनासाठी २०० चौ.मी. जागा द्यावयाच्या नवीन प्रस्तावांसंदर्भात मोजणी 
फी मध्ये सवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) या केंद्र शासनाच्या संस्थेस दुरक्षेत्रातील गावांमध्ये दुरसंचार 
व इंटरनेट सुविधा पुरविणे या प्रयोजनासाठी मागणी केलेल्या गावांमध्ये GROUND BASED TOWER AND 
HOISTING EQUIPMENT करीता या विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२९/११/२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या २३८६ या विशिष्ट गावांमध्ये टॉवर उभारणीच्या प्रयोजनासाठी 
लागणारी २०० चौ.मी. जागेची मोजणी करण्याबाबत तसेच, यापुढे देखील सदर प्रयोजनासाठी २०० चौ.मी. 
जागा द्यावयाच्या नवीन प्रस्तावांकरीता प्रचलित धोरणानुसार “कंपन्या, इतर संस्था, शोतकऱयांव्यतिरिक्‍त 
इतर बाबतीत व भूसंपादन प्रकरणातील मोजणी फी (भूमापन हद्दीतील क्षेत्राची मोजणी)” याकरीता निश्चित 
करण्यात आलेली “ साधी” मोजणी फी आकारून सत्वर मोजणी करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६०/ल-१. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२११७३१०७३७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAMESH NAMDEO JAGTAP 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
9fSaff07e8e0323 16c50df2eee86d4eadc6e4acleS02c4ce 
5337 /९059, postalCode=400032, st=Mahar: 
ber=B42F 1 BB542CD2BC481C3C6F994B28EBDS8BB368E14 
A9C6CBD23808C8315A965C, cn=RAMESH NAMDEO JAGTAP 


2023.06.21 17:38:42 +05'30' 


(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) सर्व सन्माननीय संसद सदस्य व विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे. 

सह सचिव (ज-१), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती (ल-१. 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 


ष्-- ~~ ~~ ~~ ष्ऱ्“ ~— 


पृष्ठ २ पैकी २ 


